शस्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना व शास्त्र 
दुरुस्ती (Minor) परवाना घेण्यास इच्छुक 
व्यक्तींना शस्त्र हाताळणे व सुरक्षितपणे 
ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४२३/सी-७०/पोल-९ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: of नोव्हेंबर, 2023 


वाचा :- केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र. V-99098/38/204%9-Arms, दिनांक १७ जानेवारी, २०१८. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील विविध जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडून नवीन शास्त्र व दारूगोळा खरेदी-विक्री व किरकोळ 
दुरुस्ती परवाना मंजूरीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात. शास्त्र नियम, २०१६ मधील नियम १० मध्ये शास्त्र 
हाताळण्याचे व सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणाची तरतूद आहे. शस्त्र नियम, २०१६ मधील नियम ३९ मध्ये 
Licence for accredited trainers बाबतची तरतूद विहीत केलेली आहे. तथापि, यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
विहीत करण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने 
संदर्भाधीन पत्रान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेवून केंद्र शासनामार्फत मान्यताप्राप्त प्रशिक्षकासंदर्भात मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित होईपर्यंत राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील सशस्त्र पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी /निदेशक/आर्मरी यांच्यांकडून शास्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना नमुना क्र. ५॥ व शास्त्र 
दुरुस्ती (Minor) परवाना नमुना क्र. ॥(-५ हे परवाने घेण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्‍तींना शस्त्र हाताळणे व सुरक्षित 
ठेवणे या संदर्भातील प्रशिक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शस्त्र नियम, २०१६ मधील नियम क्र. १० मध्ये शस्त्र हाताळणी व सुरक्षितपणे ठेवण्यासंदर्भातील 
प्रशिक्षणामध्ये समाविष्ठ करावयाच्या विषयांचा तपशील दिला आहे. सदर विषयाचा समावेश करुन शास्त्र व 
दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना नमुना क्र. VIII शास्त्र दुरुस्ती (Minor) परवाना नमुना क्र. ८-५ परवाना घेण्यास 
इच्छुक व्यक्तींना गृह विभागाच्या अधिपत्याखाळील पोलीस घटकांनी (पोळीस आयुक्‍्त/पोलीस 
अधीक्षक/समादेशक, राज्य राखील पोलीस बल) पोलीस दलातील Ia हाताळण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण देणाऱ्या 
निदेशकामार्फत) शास्त्र हाताळणे व सुरक्षितपणे ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४२३/सी-७०/पोल-९ 


2. शस्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना व शास्त्र दुरुस्ती (Minor) परवाना घेण्यास इच्छुक व्यक्‍तींना 
शस्त्राबद्दलची सर्वसमावेशक माहिती असणे, गरजेचे आहे. शास्त्र हाताळतांना किंवा बाळगतांना दुर्घटना/अपघात 
टाळण्यासाठी सुरक्षेसंबधित उपाययोजना करणे, आव्यक आहे. त्यामुळे शस्त्र हाताळणे व सुरक्षितपणे 
ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणाचा आराखड्यामध्ये खालील विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे :- 


शास्त्रांची प्राथमिक माहिती, अग्निडास्त्रांचे प्रकार, निर्मिती, त्यांची वैशिष्ट्ये व उणीवा, 


सुरक्षासंबंधी उपाययोजना, 


9) 
) 
) शास्त्र खोलणे, जोडणे व सफाई, 
) 
) 


AD 


Cc ww 


दारुगोळा आणि तांत्रिक बाबींची माहिती, 

शास्त्रांमध्ये दारूगोळा (APSA) भरणे व काढणे (Loading and Unloading of Arm), शास्त्र 
हाताळणीदरम्यान शिस्तीचे महत्व, 

शास्त्र हाताळणी, गोळीबाराची मुलभूत तत्वे, 

गोळीबार करण्याकरिता आव्यक वेगवेगळ्या स्थिती (Fire Positions) 

बंदुकीचा चाप (घोडा)/कळ याचे नियंत्रण (Trigger control) व नियंत्रित फायरिंग (Control Fire) 
गोळीबारापूर्वीचा सराव (Firing dry practice) 


Cc 


दु 


& 


(२ ७. 


) 
) 
) 
९) 
३. शास्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना व शास्त्र दुरुस्ती (Minor) परवाना घेण्यास इच्छुक व्यक्‍तींना शास्त्र 
हाताळणे व सुरक्षितपणे ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण ३ (तीन) दिवसांचे राहिल. तसेच सदर प्रशिक्षणाची वेळ 


सकाळी ९: ०० ते सकाळी ११:३० अशी राहील. प्रशिक्षणार्थी यांनी वैयक्तिकरित्या स्वत: उपस्थित राहून प्रशिक्षण 
घेणे अनिवार्य राहील. सदर प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये दिलेले आहे. 


४. शास्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवाना नमुना क्र. ॥ व शास्त्र दुरुस्ती (Minor) परवाना नमुना क्र. ॥९-॥ 
असे परवाने घेण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्‍तींनी संबंधित पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधीक्षक/समादेशक, राज्य 
राखीव पोळीस बल यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याकरिता अर्ज करणे आवश्‍यक राहील. सदर अर्जामध्ये प्रशिक्षणाचे 
प्रयोजन (कोणत्या परवान्याकरित) स्पष्ट करणे आवश्‍यक राहील. 


ष्‌. संबंधित पोळीस आयुक्‍्त/पोलीस अधीक्षक/समादेशक, राज्य राखील पोलीस बल यांच्याकडे प्राप्त 
झालेल्या अर्जांची संख्या विचारात घेऊन प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. 
६. शस्त्र हाताळणे व सुरक्षितपणे ठेवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणाकरिता रु. १,००० (अक्षरी रुपये एक हजार 


फक्त) इतके शुल्क आकारण्यात यावे. पोलीस घटकांकडून प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आल्याबाबत संबंधित 
अर्जदारास कळविण्यात आल्यानंतर सदर शुल्क प्रशिक्षण सुरु होण्यापूर्वी भरणे, अनिवार्य राहील. सदर शुल्काची 
रक्कम संबंधित पोलीस आयुक्‍्त/पोळीस अधीक्षक /समादेशक, राज्य राखीव पोलीस दल यांनी शासन जमा करणे 
AAP आहे. 

0. पोलीस घटकांनी प्रशिक्षणाचे आयोजन करून यडास्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या Aa शास्त्र 
नियम, २०१६ मधील नियम १० (9) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व फॉर्म एस-१ (Form 8-१) या विहित नमुन्यात 


पृष्ठ Yar 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४२३/सी-७०/पोल-९ 


प्रमाणपत्र देण्यात यावे. सदर प्रमाणपत्रावर पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त या दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांची अथवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असावी. 

८. शस्त्र नियम, १९६२ मधील जुन्या नमुन्यातील शास्त्र व दारुगोळा खरेदी विक्री परवान्यांचे ("01 XI, XIl, 
XIII व XIV) रुपांतर शास्त्र नियम, २०१६ नुसार नवीन संयुक्‍त परवाना (Form Vill) AA रुपांतर करण्याचे प्रस्ताव 
तसेच नवीन शास्त्र व दारूगोळा खरेदी-विक्री व किरकोळ दुरुस्ती परवाना याकरिता एस-१ प्रमाणपत्र सादर 
करणे, ही पूर्वअट राहील. तथापि, केवळ प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्‍तींना परवाना प्राप्त करण्याचा कोणताही 
SEH राहणार नाही. परवाना प्राप्त करण्याकरिता शास्त्र अधिनियम, १९५९ व शास्त्र नियम, २०१६ यामधील तरतुदी 
तसेच, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांनुसार इतर सर्व बाबींची पुर्तता करणे, बंधनकारक राहील. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१७३४३२७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAGNATH RAMCHANDRA JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
NAGNATH पवरचय 


2.5.4.20=13c3acfae7fc8126ce285621d58425c075e0f60c5f67596d7f7181 


ea8cc901 1e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
R A M C H A N D R A J A D H AV serialNumber=43D41039958F4FA2CBAEB247FAE932CC6267D47DE282 


ACE9AEFCEAOFOCAC9SS5E, cn=NAGNATH RAMCHANDRA JADHAV 


Date: 2023.11.06 17:34:50 +05'30' 


(नागनाथ रा. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. सर्व पोलीस आयुक्त, (लोहमार्ग वगळून) 
७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, परिक्षेत्र पुणे 
८. सर्व जिल्हादंडाधिकारी (बृहन्मुंबई व उपनगर वगळून) 
९. पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पोलीस बल (सवी 
१०.सह सचिव (पोल-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (पोल-९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४२३/सी-७०/पोल-९ 


परिशिष्ट 
अ.क्र. | दिनांक ळ सकाळी ९.०० ळ सकाळी ९.४५ ते १०.२५ ळ सकाळी १०.३० 
९.४० ११.१० 
a पहिला | परिचय, सामान्य माहिती, | सुरक्षा संबंधी उपाय शास्त्र खोलने, शास्त्र जोडने, 
दिवस | वैशिष्ट्ये, कमतरता शास्त्र साफ करणे. 
२ | दुसरा | दारुगोळा आणि तांत्रिक | शास्त्रांमध्ये दारूगोळा | शास्त्र हाताळणी, 
दिवस | बाबींची माहिती Ps) भरणे व काढणे | गोळीबाराची मुलभूत तत्वे 
(Loading and Unloading 
of Arm), Ia 
हाताळणीदरम्यान शिस्तीचे 
महत्व, 
३ | तिसरा | नियंत्रित फायरिंग | बंदुकोचा चाप (घोडा)/कळ | आरमोर शाप येथे भेट 
दिवस । (Control Fire) 0०४ याचे नियंत्रण (Trigger 
Practice control) व नियंत्रित फायरिंग 
गोळीबार करण्याकरिता (Control Fire) 
आवशयक वेगवेगळ्या 
स्थिती (Fire Positions) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


